महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मुख्य इमारत, १ ला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दुरध्वनी क्रमांक -२२०४८२४७-०२२ ई 40- deskkh2-rfid@mah.gov.in 


क्रमांक: गौखनी-४६/०३२१/प्र.क्र.११८/ख-२ दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


विषय : गौण खनिज-अमरावती 
"सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मौजे गोकुळसरा, ता. धामणगांव रेल्वे या 
वाळूगटाची जप्त केलेली रक्‍कम परत करणेबाबत”. 
मे.समीर बिल्डींग मटेरीयल सप्लायर्स प्रो.प्रा. अहमद गुलाम जिलानी, 
रा. फ्रेजरपुरा, जि. अमरावती 


शासन ज्ञापन: 


जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना त्यांचे पत्र क्र.खनिज/अका/कावि-१७७३/२०१९, 
दिनांक १९.१०.२०१९ च्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मौजे गोकुळसरा, 
ता. धामणगांव रेल्वे (५९३६ ब्रास) या वाळूगटाचा लिलाव रु.१,५१,५६,८१६/-इतक्या (मात्र एक कोटी 
एक्कावन्न लाख छप्पन हजार आठडो सोळा रूपये) सर्वोच्च बोलीस मे.समीर बिल्डींग मटेरीयल सप्लायर्स 
प्रोप्रा. अहमद गुलाम जिलानी यांना मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार लिलावधारक यांनी सदर 
वाळूगटाची १/४ रक्‍कम रू.२७,४५,८००/- (मात्र सत्तावीस लाख पंचेचाळीस हजार आठशे रूपये) शासनजमा 
केली. तसेच लिलाव मंजूरी आदेश दिनांक २५.०४.२०१९ नुसार लिलावधारकास वाळूगटाच्या इतर रकमा 
१५ दिवसांत शासनजमा करण्याबाबत कळविण्यात आले. 


2. जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या दिनांक 08.04.2098 रोजीच्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या 
स्थगितीमुळे जिल्हातील बंद केलेली उत्खननन व वाहतूक दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सुरु 
करण्यात आली. त्यानंतर दिनांक १२.०६.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये लिलावधारक श्री.जिलानी यांना उर्वरीत 
रकमा झासनजमा करण्याबाबत कळविण्यात आले. तथापि, fara यांनी सदर रकमा शासनजमा न 
केल्याने दिनांक २०.०७.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये सदर वाळूगट रद्द करून लिलावधारक यांनी भरणा 
केलेली १/४ रक्‍कम रू.२७,४५,८००/-(मात्र सत्तावीस लाख पंचेचाळीस हजार sal रूपये) जप्त केली. 

३. सदर आदेशाविरूध्द लिलावधारक यांनी अपर आयुक्‍त, अमरावती यांच्याकडे दाखल केलेल्या 
अपील अर्जावर अपर आयुक्त, अमरावती यांनी दिनांक १९.०८.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी, 
अमरावती यांचा दिनांक २०.०७.२०१९ रोजीचा आदेश रद्द करून अर्जदार यांनी शासनजमा केलेली रक्‍कम 
रू. २७,४५,८००/- (मात्र सत्तावीस लाख पंचेचाळीस हजार Boal रूपये) परत करण्याचे sear पारीत केले. 
सदर आदेझ्ानुसारलिळावधारक यांना जप्त केलेली रक्‍कम रू.२७,४५,८००/- (मात्र सत्तावीस लाख 
पंचेचाळीस हजार आठरे रूपये)परत करण्याच्या शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


४. सबब, में. समीर बिल्डींग मटेरीयल सप्लायर्स प्रो.प्रा. अहमद गुलाम जिलानी यांना रक्‍कम 
रु. २७,४५,८००/- (मात्र सत्तावीस लाख पंचेचाळीस हजार sisal रूपये) इतकी रक्‍कम, त्यांनी प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्‍कम त्यांना अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या 
अटीवर अदा करण्यास या झासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनी-४६/०३२१/प्र.क्र.११८/ख-२ 


५. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३-अलोहयुक्‍त खाणी व 
areas उद्योग "१०२-खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, oo, अलोहयुक्त खाणकाम व 
धातुशास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा परतावे देण्याकरीता 
करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय हाक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११००११७३९०८८३१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SADANAND 
GOVIND MOHITE 
(स. गो. मोहिते) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
प्रत: 


) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, नागपूर 
3) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

) कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 
६ Paste “GR” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


